राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या 
वर्षाकरीता प्राप्त व सन २०१८-१९ मधील कमिटेड 
अनुदानातून ब्लडसेल, सिकलसेल तसेच 
हिमॅटोलॉजी कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक fice, 
उपकरणे व औषधी साहित्य सामुग्री खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
area निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४७४/ आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचेकडील दिनांक ११.०९.२०१९ जावक 
क्र.राआसो/राज्य रक्‍त कक्ष/ प्रशामा ५०% /५८७६१/२०१९ चे पत्र व दिनांक ०३.०९.२०१९ रोजीचे 
पत्र. 

२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०२ ऑगष्ट, २०१९ व दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षाकरीता प्राप्त व सन २०१८-१९ मधील 


कमिटेड अनुदानातून ब्लडसेल, सिकलसेल तसेच हिमॅटोलॉजी कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक किटसू्‌, 


उपकरणे व औषधी साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० केंद्र शासनाकडील मंजूर प्रकल्प अंमलबाजवणी आराखडयात ब्लडसेल अंतर्गत 


हिमॅटोलॉजी व सिकलसेल कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व उद्दिष्ट पुर्ततेसाठी आवश्‍यक 


असलेल्या उपकरणे, साहित्य, किटस्‌ व औषधी इत्यादी बाबींच्या खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध झालेले 


आहे. तसेच सन २०१८-१९ मधील मंजूर झालेल्या व सन २०१९-२० करीता कमिटेड ठेवण्यात आलेल्या 


अनुदानातून हिमोफिलीया व थॅलेसिमीया रुग्णांच्या उपचाराकरीता आवश्‍यक असलेल्या औषधी खरेदी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४७४/आरोग्य-७ 


करण्यासाठी खालील विवरणपत्रातील बाबींना पुढील अटींच्या अधिन राहून खरेदी करण्यास हाफकिन 


बायो फार्मासिटीकल, मुंबई यांच्या स्तरावरुन खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र 
SR. | F.MLR. Name of Item / Qty Rate Total Amt 
No Code Medicine / Kits Inclusive All (In Rs.) 
(In Rs.) 
1. | 6.1.1.9.a Blast Freezers hoe | 3600000.00 28000000.00 
2. 6.2.7.1 Solubility Kits 24976 500.00 12488000.00 
3: 6.2.7.1 Electrophoresis Kits 876 12000.00 10512000.00 
IVIG-Strength No.of 
Vials 
4. 6.2.7.1 2.5% (2.5gm/100ml) 1850 3500.00 6475000.00 
5. 6.2.7.1 5% (S5gm/100ml1) 1841 7500.00 13808000.00 
ग. 6.2.7.1 10% (10gm/100ml) 981 15000.00 14715000.00 
al 6.2.7.2 | Tab.Deferasirox,250mg | 850000 7.28 6188000.00 
ea 6.2.7.2 | Tab.Deferasirox,500mg | 694500 12.32 8556240.00 
10 6.2.7.2 | Tab.Deferiprone,250mg 68200 4.36 297352.00 
11 6.2.7.2 | Tab.Deferiprone,500mg 52056 7.62 396666.72 
12 62.7.2 Injection Desferal, 15000 150.00 2250000.00 
500mg 
13 G2 72 Tablet Hydroxyurea, 117750 3.66 430965.00 
500mg 
14 6.2.7.2 Factor VII,1mg 1200 41275.50 49530600.00 
15 6.2.7.2 | Factor VII PD, 250 IU 24500 1782.00 43667550.00 
16 6.2.7.2 | Factor VIII with VWF, 7000 2025.00 14175000.00 
250 IU 
17 6.2.7.2 Factor VIII 63892 2509.00 160320475.00 
Recombinant, 250 IU 
18 6.2.7.2 Factor IX, 600 IU 6002 8694.00 52181388.00 
19 6.2.7.2. | APCC/ FEIBA, 500 IU 3856 27615.00 106483440.00 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४७४/आरोग्य-७ 


अटी :- 
9) 


4) 


सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. तातडीची बाब असल्यास आवऱ्यकतेनुसार काही बाबींची खरेदी हाफकिन बायो 
फार्मासिटीकल प्रा.लि., खरेदी कक्ष, मुंबई यांचेकडे झालेल्या निविदेतील प्राप्त न्युनतम दरावर 
पुर्नप्रत्ययी आदेशाद्वारे करता येईल. 


सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी 
मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी 
संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 
राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National Medical Devices 
Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या BATH दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच 
हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास 
निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व 
उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित 
करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशञ (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४७४/आरोग्य-७ 


७) 


= 


< 


qo) 


99) 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च हा सन २०१८-१९ मधील केंद्र शासनाकडील राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कृती आराखडयात मंजूर झालेल्या FMR Code ६.२.७.२ 
रु.२८८८.०० लक्ष इतक्या अनुदानातील Commited Budget रु.१८६६.७९ लक्ष इतक्या 
अनुदानातून तसेच सन २०१९-२० या वर्षातील &.9.9.8a, ६.२.७.१ या लेखाशिर्षातून उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच खरेदी मंजुर अनुदानाच्या विहित मर्यादेतच 
करण्यात यावी. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


एप्रिल, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४७४/आरोग्य-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201908131513344417 असा आहे. हा झासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va rs h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M O11 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 

U ny aj | 20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 


serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99 
cd85325223aceef69d02bd455b7ca6972491 


B h a ro se 623e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 


Date: 2019.09.13 19:43:11 +05'30" 
(व. मुं. भरोसे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


